RNI No . MAHBIL / 2012/ 48433 
Regn . No. PCE / 065 /2013 - 15 
www .dgps .maharashtra . gov. in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४४ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय/ संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai-400 032 

dated 1st October 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No . TPS - 1123 /CR - 195 / 14 /UD - 13 . - Whereas, Development Control Regulations for KolhapurMunicipal 
Corporation (hereinafter referred to as the said Regulations ) have been sanctioned by Government in 
Urban Development Department under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the Said Act ) vide Notification No . 
TPS -2192 /2368 /CR - 135 / 92 /UD - 13 , dated the 15th November 1999 to come into force with effect from 
18th November 1999 , which are further modified vide Government in Urban Development Departments 
Notification No. TPS -2105 /408 /CR -8 /05 /UD - 13 , dated the 3rd December 2005 ; 

And whereas, the Kolhapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as the said Municipal 
Corporation ) being the Planning Authority under Clause ( 19 ) of Section 2 of the Said Act, vide its General 
Body Resolution No . 87 , dated 29th December 2009 has decided to undertake modification in the said 
regulations under sub - section ( 1) of Section 37 of the Said Act (hereinafter referred to as the said 
modification ) ; 

And whereas , the said Municipal Corporation after following the procedure laid down in the sub 
section ( 1) of Section 37 of the Said Act, has submitted the said modification to the State Government 
under its letter No . Tra /as14 - 36 /a791 - 9 / 93 & /2090 - 99 dated 31st May 2010 for Sanction ; 

And whereas, in accordance with sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, the Government of 
Maharashtra after making necessary enquiry , and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune, decided to sanction the said modification with certain changes , as specified in the Schedule 
annexed hereto as Annexure " A ". 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, and all 
other powers enabling it in thatbehalf , theGovernment ofMaharashtra hereby : - - 

(a ) Sanctions the said modification in the Developemt Control Regulations of Kolhapur Municipal 
Corporation submitted to itwith certain changes , specified in the Schedule annexed hereto as Annexure 
“ A ”. 


A 


( 9) 


571 -829, AT $ 45 (7. 89 . 7.) - 88 - 9 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


(b ) Fixes the date of comming in the force of said Modification as the date of publication of this 
notification in officialMaharashtra Government Gazette . 

(c ) The aforesaid modification sanctioned by Government of Maharashtra shall be kept open for 
inspection of the public during office hours on all working days for period of one month in office ofKolhapur 
Municipal Corporation . 

This notification is available on the Governmentwebsite at www .maharashtra . gov. in as well as on the 
website of Directorate of Town Planning www . dtp .maharashtra .gov. in . 

ANNEXURE “ A ” 
Regulations for Waste Water Recycling for the area of Kolhapur Municipal Corporation are as 
follows : 
(A ) Type of Waste Water 

The Waste Water is of following types : 
(i) Black Water.-means Waste Water from W . C . Urinals and M . S . W . 
(ii) Grey Water .-means Waste Water from Bathrooms, Sinks , Shower and Wash area etc . 
(iii) Apart from ResidentialWaste Water,Waste Water generated from industrial,Medical, Commercial 
and Waste generated from Garbage shall also be treated as per the guidelines given by the Maharashtra 

Pollution Control Board . 
( B ) Applicability 

These regulations shall be applicable to all Developments /Redevelopments , part Developments on 
plots having an area of 4 , 000 sq . m . or more as well those mentioned under ( C - 2 ) to ( C -6 ) shall have 
the provision for treatment, recycling and reuse of Waste Water. The applicant shall along with his 
application for obtaining necessary layout approval/building permission shall submit a plan showing 
the location of Waste Water Treatment Plant, furnishing details of calculations, references , 
implemention , etc. this plan shall accompany with the applicant s commitment to monitor the system 

periodically from the date of occupation of the respective building . 
(C ) Regulations 

(C - 1) For Layout Approval/Building Permission 
(i) In case of Residential layouts , area admeasuring 4000 sq . m . ( 1 acre ) ormore in addition to 10 per 
cent open space , prescribed in the bye - laws, a separate space for Waste Water Treatment and 
Recycling Plant should be proposed in the layout. 
(ii) On the layout plan , all Drainage lines , Chambers , Plumbing lines should be marked in different 
colour and submit it to Kolhapur Municipal Corporation . 
(iii) The Recycled Water shall be used for Gardening, Car Washing, toilet Flushing, Irrigation etc . and 
in no case for drinking bathing , washing utensils , clothes , etc . 
( iv ) In the Estimate of Waste Water Recycling Plant only provision for basic civil work and required 
manchinery will be proposed by the Kolhapur Municipal Corporation other than these provisions , 
additionalmachinery , plumbing , water tank pipe, landscape should be provided by owner or developer 
on his own cost. 
(v ) A clasue mustbe included by the owner/developer in the purchase agreement that the purchaser, 

owner of the premises /organization or society of the purchasers shall ensure that : 
a . The Recycled water is tested every six months either in Municipal Laboratory or in the laboratory 

approved by Municipal Corporation or by Sate Government and the result of which shall be made 
accessible to the CompetentAuthority /EHO of the respective Ward Office . 


Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that are needed to 
be adopted shall be complied . Copy of any shch recommendation and necessary action taken shall 
also be sent by the testing laboratories to the Competent Authority /EHO of respective Wards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 


३ 


C . Maintainance of Recycling Plant should be done by the Developer or Housing Society or Owner . 

(C -2 ) Group Housing /apartment Building 
1 . In case of Group Housing if the area admeasuring 2000 sq . mtrs . and above or if consumption of 

Water is 20 ,000 litres per day or if a multistoried building where there are 20 ormore tenements then 
Waste Water Recycling Plant asmentioned in (C - 1) above should be constructed . 
( C - 3 ) Educational, Industrial, Commercial, Government, Semi-Government Organizations, 

Hotels , Lodgings etc . 
i . For all above buildings having built-up area 1500 sq . mtrs . or more or if Water consumption is 20 , 000 

litre per day which ever is minimum , then provision for Waster Water Treatment Plant as mentioned 

in (C - 1) is applicable . 
( C -4 ) Hospitals 
i Those Hospitals having 40 or more beds, Waste Water Recycling Plant as mentioned in (C - 1) is 

applicable . 
( C - 5 ) Vehicle Servicing Garages 
All Vehicle servicing garages shall ensure that the Waste Water generated through washing of vehcles 
is treated and recycled back for the same use as mentioned in ( C - 1). 
(C -6 ) Other Hazardous uses 
All other Establishments /Buildings where chances of Waste Water generated containing harmful 
chemicals , toxins are likely and where such water cannotbe directly led into municipal sewers , the 
concerned competentAuthority may direct the Owners , users of such Establishments , Buildings to 

treat their Waste Water as per the directions laid in ( C - 1 ). 
( D ) INCENTIVE 
i The Owner/Developer/Society setting up and agreeing to periodically maintain such Waste Water 

Treatment and Recycling Plant entirely through their own expenditure shall be eligible for an incentive 

in the form of physicalbenefits in Property Tax to the extentof 5 per cent to Tenementholder/Society . 
(E ) Penalty Clause 

(i) Any person /Owner /Developer/Organisation / Society viloating the provisions of these bye -laws, 
he shallbe fined Rs. 2 ,500 on the day of detection and if the violation continues , then he shall be fined 
Rs. 100 for every day as concerete action after written notice from Kolhapur Municipal Corporation . 
( ii) If any person / Owner /Developer/Organization /Society fails to operate as determined by the 
Authorised Officer of KolhapurMunicipal Corporation and form the observations of test results and /or 
physical verification ) the Recycling plant, then he will be charged a penalty of Rs. 300 per day and 
disconnection ofWater connection also . 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस-१८१२ /७७६ /प्र. क्र . २१२/ १३ पुनर्बाधणी क्र . ७२ / नवि - १३ . - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 
प्रादेशिक योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९५/ २२७/प्र. क्र . २६/ ९५/ 
नवि -१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजे सावरदरी, तालुका खेड येथील गट नंबर १६६/ अ, १६६- ब (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) या जमिनी " शेती तथा ना -विकास " विभागात समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार खालील अटींवर उक्त जमिनी " शेती तथा ना - विकास " 
विभागातून वगळून " औद्योगिक विभागात " समाविष्ट करणे , याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले 
होते.-- 


अटी 


( १) प्रश्नाधीन जमिनींकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा विकसक स्वखर्चाने उपलब्ध करून देतील . 

( २) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियम आणि निकषानुसार मिळकतधारक किंवा विकसक स्वखर्चाने प्रदूषण प्रतिबंधात्मक उपाय योजना 
उपलब्ध करून घेतील व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील . 

( ३) १: ५ किंवा त्यापेक्षा तीव्र उताराचे क्षेत्र प्रस्तावामधून वगळणेत येत आहे. 
( ४) गावठाणापासून ५०० मीटर अंतराचे क्षेत्र प्रस्तावामधून वगळणेत येत आहे. 
( ५) गावठाणापासून ५०० मीटर अंतरानंतर २३ मीटर रुंदीच्या बफर झोन अर्जदाराच्या जागेत सोडणे आवश्यक आहे. 

( ६) विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल" असा करण्यात 
आला आहे). 


आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने क्रमांक टीपीएस- १८०८/ १२३१ / प्र. क्र . १९७३ / ०९ / नवि -१३, दिनांक ७ मार्च २०११ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/ सूचना मागविण्यासाठीची 
नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक एप्रिल २१ ते २७, २०११ रोजी पृष्ठ १३२५ ते १३२७ वर प्रसिद्ध केली 
आहे. प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल 
सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात 
आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त जमिनीचे 
क्षेत्र काही अटींसापेक्ष " शेती तथा ना विकास " विभागातून वगळून " औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, संबंधित जमीन मालकाने/विकसकाने जमीन वापर बदलाचे अधिमूल्य रुपये २, ५० , २८ , ६०० एवढ्या रकमेचा भरणा दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१५ रोजी स्टेट बँक इंडीया पुणे ट्रेझरी शाखा येथे केला असल्याचे सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा, पुणे यांनी पत्र क्रमांक ३१६४, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ अन्वये कळविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट -कलम (४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन प्रस्तावित फेरबदलास काही अटींसह मंजुरी 
देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या 
नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे. 


नोंद 


" मौजे सावरदरी, तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १६६- अ व १६६- ब या जमिनी " शेती तथा ना विकास " विभागातून वगळून खालील 
अटींसापेक्ष " औद्योगिक " विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.-- 


अटी :-- 

( १) प्रश्नाधीन जमिनींकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे विकसकावर बंधनकारक राहील. 

( २) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियम आणि निकषानुसार आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे जागामालकास बंधनकारक 
राहील. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील . 


( ३) फेरबदलाखालील क्षेत्रामध्ये १: ५ पेक्षा जास्त तीव्र उतार असलेल्या क्षेत्रांवर विकास अनुज्ञेय असणार नाही अथवा त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 


५ 


( ४ ) रहिवास क्षेत्रालगत २३ मीटर रुंदीच्या बफर झोन प्रस्तावाखालील जागेत अर्जदारांनी सोडणे आवश्यक राहील . 
( ५) मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 

सदरहू फेरबदलाखालील जमीन दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१८१२/ ७७६/ प्र. क्र . २१२/१३ पुनर्बाधणी क्र . ७२ / नवि -१३ नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील . 

( १) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा, पुणे . 
(२) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर ( कायदे/नियम येथे) तसेच व संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय सावजी, 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 

dated 5th October 2015 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
___ No. TPS - 1812 / 776/ CR- 212/ 13/ Reconstruction No . 72 / UD -13. - Whereas, the Government in Urban 
Development Department vide its Notification No . TPS - 1895 / 227 /CR - 26 / 95 /UD - 13 , dated 25th November 
1997 has sanctioned the Regional Plan for Pune district (hereinafter referred to as " the said Regional 
Plan ” ) under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred 
to as " the said Act") so as to come into force with effect from 10th February 1998 ; 


and whereas , as per the proposals of the said Regional Plan, thelands bearing G. No . 166/ A and 
166 / B village Savardari , taluka Khed , district Pune (hereinafter referred to as " the said lands ") is allocated 
to " Agricultural/No Development Zone" ; 


and whereas , the Government was of the opinion that, the allocation of the said land should be 
changed fromthe " Agriculture/ No Development Zone " to "Industrial Zone " under sub - section ( 2 ) of Section 
20 of the said Act, subject to the following condition . — 


Conditions . 

(i) All the infrastructure facilities shall be provided by the owner at his own cost . 

(ii) Land owner or developer shall make necessary arrangement at his own cost to Prevent Pollution 
as per rules , regulations and norms of Maharashtra Pollution Control Board and necessary NOC from 
MPCB shall be obtained by land owner /developer. 

(iii) The land steeper than 1: 5 slope or more are excluded fromthe proposal . 
(iv ) Land within 500 mtrs . distance from Savardari Gaothan are excluded from the proposal. 

( v) 23 mtrs . wide buffer zone shall be kept open after 500 mtrs . distance from Savardari gaothan 
in developers land . 

( vi) Amenity space shall be provided as per Development Control Regulation (hereinafter referred 
to as " the said modification "). 
___ ( hereinafterreferred to as the " Proposed Modification") 

and whereas, pursuant to the above, a Notice bearing No. TPS - 1808 / 1231/CR - 1973/09/UD - 13, 
dated 7th March 2011 , regarding the proposed modification under sub -section ( 3 ) of the Section 20 
of the said Act, was published which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette , 


a Notice obiection under hel Govern 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


Part-1 Pune Division Supplement, dated April 21 -27 , 2011 on Pages 1325 to 1327 for inviting suggestions 
and /or objections from the general public and the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , 
Pune was authorised as the Officer (hereinafter referred to as " the said Officer" ) by the Government 
to hear suggestions and /or objections and submit his report to the Government ; 

and whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that, the said 
land , should be deleted from "Agriculture /No Development Zone" and be included in "Industrial Zone", 
subject to certain conditions; 


and whereas, as communicated by Assitant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune vide 
their letter No. 3164, dated 10th September 2015 the Owner has deposited land use zone change 
premium of Rs. 2 , 50 , 28 ,600 at State Bank of India , Pune Treasury Branch , Pune. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the proposed modification with some conditions and 
for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 
25th November 1997 , sanctioning the said Regional Plan , after the last entry, the following new entry 
shall be added . 


Entry 
" The allocation of land bearing Gat Nos. 166 - A and 166 - B from village Savardari , taluka Khed , 
district Pune is changed from " Agriculture /No Development Zone" to " Industrial Zone" subject to the 
following conditions. — 


Condition : 


(i) All the necessary basic infrastructure facilities required for industrial development of the said land 
under modification shall be made available by the Land Owner/Developer at his own cost . 


(ii) Land owner or Developer shall make necessary arrangement at his own cost to Prevent Pollution 
as per Rules, Regulations and Norms of the Maharashtra Pollution Control Board and necessary NOC 
from MPCB shall be obtained by land owner/ developer. 


( iii) Development shall not be permissible on any land having slope equal to or steeper than 1:5 
and no such land shall be considered for development nor shall the FSI of such land be permissible . 

( iv ) The land owner/developer shall provide 23 mtrs . wide buffer zone within his land along residential 
development/zone . 

(v ) Land Owner/Developer shall provide open space ( s) and amenity space (s ) in the layout of the 
land as per the sanctioned Development Control Regulations of the said Regional Plan . 

The part plan , bearing No. TPS - 1812 /776 /CR - 212 / 13/Reconstruction No. 72 /UD - 13 , showing the 
land under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public 
during office hours on all working days at the following offices . 


(1) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune . 
(2 ) The Collector, Pune . 


This Notification shall also be published on the Government website at www .maharashtra . gov.in 
( |4d /f4H ) as well as on the website of Directorate of Town Planning www .dtp .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

SANJAY SAOJI, 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


७ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१५ /२१० /प्र. क्र . १२३/ १५ / नवि -१३. - ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " 
असा करण्यात आलेला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९५/ २२७/प्र.क्र . २६/९५/ नवि - १३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर 
१९९७ ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम १५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावानुसार मौजे कडधे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १८९ (पै.), १९३, १९४, १९८ (पै.), 
२०० , २१४ (पै.), ११६, ११८ , १९० , १९१, १९२, १९९, २१५, १४३ (पै.), १४४, १८८ (पै.), १९६ व मौजे सावंतवाडी येथील गट नंबर १३० (पै.), 
ह्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनी" असा उल्लेख करण्यात आला आहे), " सार्वजनिक/निमसार्वजनिक " विभागामध्ये समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर उक्त जमीन, नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार " सार्वजनिक 
निमसार्वजनिक विभागातून वगळून " रहिवास " विभागात खालील अटींसापेक्ष, समाविष्ट करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२० (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे. 
अटी : 

(१) मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रचलित नियमावलीप्रमाणे जागा मालक/विकसक यांनी उक्त जागेचेरेखांकन/विकास परवानगी जिल्हाधिकारी, पुणे 
यांचेकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक राहील . 

( २) उक्त रेखांकनातील अंतर्गत रस्ते, खुली जागा , सुविधा क्षेत्र हे जागा मालक/ विकसक यांनी स्वखर्चाने विकसित करणे, तसेच खुली जागा व 
सुविधा क्षेत्र यास कुंपण करणे आवश्यक राहील . 

(३) प्रस्तुत जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि : स्सारण , धनकचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प, पोच रस्ता 
इत्यादी पायाभूत सुविधा जागा मालक/विकसकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेणे आवश्यक राहील . 

( ४) सुविधा क्षेत्रामध्ये, जिल्हाधिकारी, पुणे सुचवितील त्याप्रमाणे सुविधांचे विकसन/बांधकाम करण्यात यावे . 

( ५) जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मूलभूत सुविधा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा 
विकास टप्याने होत असताना अर्जदारांवर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीकर बंधन खालीलप्रमाणे राहील , जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी सदर बाबींबर नियंत्रण 
ठेवावे. 
( अ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 

अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असल्यास अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळ्यांच्या विक्रीवर , वरील 
टप्यांप्रमाणेच बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा जिल्हाधिकारी सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही. वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. 

( ६) १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त उतार असणाऱ्या कोणत्याही क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचा विकास अनुज्ञेय होणार नाही किंवा सदरचे क्षेत्र विकासाकरिता 
विचारात घेतले जाणार नाही. तसेच या क्षेत्राचा चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय होणार नाही . 

( ७) विषायांकित जमिनीस योग्य रुंदीचा पोच रस्ता उपलब्ध करणे जागा मालक/विकसकांवर बंधनकारक राहील . 

( ८) जमिनीमधील अस्तित्वातील असणाऱ्या ओढ्याच्या/ नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहास अडथळा येईल, असे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही व 
नाल्यास सुयोग्य मजबुतीकरण करणे आवश्यक राहील. तसेच नाल्याच्या हद्दीवर कुंपन भिंतीचे बांधकाम करता येणार नाही त्याकरिता बिनशेती आदेशानुसार 
मोजणी होऊन विषयाधीन जमिनीच्या हद्दी अंतिम झालेनंतर स्वतंत्र प्रस्तावाद्वारे कुंपनभिंतीची बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक राहील . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 

(९) उक्त जागेचे फेरबदल प्रस्तावाचे अधिमूल्य वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील उक्त जागेच्या संभाव्य बिनशेतीच्या दराच्या किंवा उक्त जागेचा 
दर उपलब्ध नसल्यास नजिकच्या संभाव्य बिनशेती दराच्या २० टक्के एवढी किंमत कलम २० (४ ) ची अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी सहायक संचालक , 
नगर रचना , शाखा कार्यालय, पुणे यांच्या कार्यालयात जमा करणे मालक /विकसकांवर बंधनकारक राहील . 

( १० ) शासनाने जागेचा वापर बदलाच्या संदर्भात दिनांक ६ मे २०१५ रोजी निर्गत केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे जागेच्या वापर बदलाचे प्रक्रिया 
शुल्क व सूचना जाहिरात खर्ज सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांच्या कार्यालयामध्ये जमा करणे आवश्यक राहील . 


( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे); 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) मधील तरतुदींप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू शासन 
याद्वारे घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता सामान्य जनतेकडून सूचना/ हरकती मागवीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/ हरकती द्यावयाच्या 
असतील तर त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत सहायक संचालक , नगर रचना , 
पुणे शाखा, पुणे यांच्या नावे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

ही नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या 
सूचना/ हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 

प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस- १८१५ / २१०/ प्र. क्र . १२३ / १५ / नवि- १३ नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा : 

(१) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा, पुणे . 
( २) जिल्हाधिकारी पुणे. 

सदरहू सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर ( कायदे/नियम येथे) व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 1st October 2015 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No. TPS - 1815 /210 /CR - 123 / 15 /UD - 13. — Whereas, the Government in the Urban Development 
Department vide its Notification No . TPS - 1895/ 227/ CR- 26/ 95 / UD- 13, dated 25th November 1997 has 
sanctioned the Regional Plan for Pune District (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) 
under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred 
to as " the said Act ") which has come into force with effect from the 10th February 1998 ; 

and whereas, as per the proposals of the said Regional Plan , the lands bearing Gat Nos . 
189 ( P. ) , 193 , 194 , 198 ( P.), 200 , 214( P. ), 116, 118 , 190 , 191 , 192, 199 , 215 , 143( P.), 144, 188( P. ), 
196 , from village Kadadhe , district Pune and Gat No. 130 ( P .) from Village Sawantwadi, district Pune 
(hereinafter referred to as " the said lands") are allocated to " Public /Semi-public Zone ." ; 

and whereas, after consultation with the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune , 
the Government is of the opinion that, the allocation of the said land , should be changed from " Public / 
Semi-public Zone" to "Residential Zone" , as specifically shown on Plan , subject to the conditions 
given hereinafter and for that purpose it is necessary to modify the said Regional Plan as per the 
provisions of Section 20 (2 ) of the said Act. — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 


९ 


( C ) 


Conditions : 

( 1) The Land Owner/Developer shall get the layout/ development permission of the said land approved 
from the Collector, Pune as per the sanctioned Development Control Regulation of the said Regional 
Plan . 

( 2 ) Land Owner/Developer shall develop internal roads , open space ( s ) and amenity space (s ) at his 
own cost. It shall be necessary for him to provide compound wall around open space (s ) and amenity 
space ( s ). 

( 3 ) All the necessary basic infrastructure for Civic Amenities such as potable and sufficientWater 
Supply, Sewerage System , Solid Waste Management, Waste Water Treatment Plant etc . required for 
the development of the said land under Modification shall be made available by the Land Owner /Developer 
at his own cost. 

( 4 ) In the Amenity Space , Development/ Construction of Amenity shall be made by the Land Owner/ 
Developer as suggested by the Collector Pune . 

(5 ) In case of plotted development/layout, while developing the amenities in phases , sale of plots 
under such layout shall be monitored by the Collector, Pune in relation to development of Civic Amenities 
as per the stages given below . — 
(A ) After final approval of layout 

.. Sale of 25 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
( B ) After completion of 40 per cent of civic Sale of 50 per cent of the total plots shall be 
amenities . 

permissible . 
After completion of 60 per cent of civic Sale of 75 per cent of the total plots shall be 
amenities. 

permissible . 
(D ) After completion of 80 per cent of civic . Sale of 90 per cent of the total plots shall be 
amenities . 

permissible . 
(E ) After completion of 100 per cent of civic .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be 
amenities. 

permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then the stages of development of Civic 
Amenities and permissible sale of tenements shall be as mentioned in the table hereinabove and 
Occupation Certificate shall not be given unless Civic Amenities specified by the Collector, Pune are fully 
developed . In case of non - compliance , LayoutApproval and Non -Agricultural permission shall be liable 
to be cancelled . 

(6 ) Development shall not be permissible on any land having slope equal to or steeper than 1: 5 and 
no such land shall be considered for development nor shall the FSI of such land be permissible . 

( 7 ) It shall be binding on the Land Owner/Developer to provide approach road of requisite width as 
per the Regulations at his own cost. 

(8 ) No construction shall be allowed which disturb the flow of existing natural nalas . Canalization 
and strenghnting shall be done by the owner at his own cost. Compound wall shall be constructed after 
demarcation of bondries of land as per the non -agriculture permission granted . 

( 9 ) Before issuing Notification under Section 20 (4 ) payment of premium shall be made at the rate 
20 per cent of non -agricuture potential rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of 
Rates or if rate of such land is not available in the Annual Statement of Rates then adjoining non -agriculture 
potential rate of the land shall be considered . Such premium shall be deposited to the Assitant Director 
of Town Plaining , Pune Branch , Pune by the Land Owner/Developer. 

( 10 ) Notice Advertisement Fee and Processing Fee as mentioned in Government Resolution regarding 
change of Zone Policy dated 6th May 2015 shall be recovered and deposited in the office of the Assitant 
Director of Town Planning, Pune Branch , Pune by the Land Owner/Developer. 

(hereinafter referred to as " the proposed modification " ); 

Now , therefore , as provided in sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act, the Governmenthereby 
declares its intention to make the proposed modification and for that purpose invites Suggestions and 
or Objections from the general public with respect to the proposed modification . Suggestions and or 
Objections in this regard shall be submitted to the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , 
Pune , who is hereby appointed as the " Officer" for giving hearing in respect of the Suggestions and or 
Objections received in this regard and to submit his report to the Government. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


Suggestions and or Objections received by the Authorised Officer within a period of 30 ( thirty ) days 
from the date of publication of this Notice in Maharashtra GovernmentGazette will only be considered . 

The Part Plan bearing No . TPS - 1815 /210 /CR - 123 / 15 /UD - 13 showing the said proposed 
modification shall be kept open for inspection of the general public during office hours on all working 
days at the following offices . 

( 1) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune . 
( 2 ) The Collector, Pune. 

This Noticeshall also be published on the Government website at www. maharashtra. gov.in ( कायदे/ 
नियम ) as well as onthe website of Directorate of Town Planning www. dtp. maharashtra. gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Under Secretary to Government. 


उपसंचालक भूमि अभिलेख , यांजकडून 
मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडेपाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ 
क्रमांक कॉन/ एकक - ५९७ ( सातारा)/ एसआर/ ( फलटण )/ २०१४ .--मौजे । 
तरडगाव , तालुका फलटण, जिल्हा सातारा येथील जमीन एकत्रीकरण योजना 
दिनांक १४ एप्रिल १९८० रोजी कायम करणेत आलेली होती आणि महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग - १ पुरवणी पानांक १७, वर योजना कायम करण्यात 
आलेबाबतची अधिसूचना दिनांक १८ सप्टेंबर १९८० रोजी प्रसिद्ध झाली 
होती . सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आवश्यक असल्याची खात्री 
झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे तरडगाव , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा येथील खाते नंबर ३०० व ३०१ मधील गट नंबर १४५९ , 
२२६४ , २२६५ या गटामध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश पुणे यांनी मान्यता देवून तो कायदा 
कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, सातारा 
यांचेकडे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पाठविणेत आला होता. तो त्यांनी 
पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या 
पत्राने उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, फलटण यांना पाठविला होता. तो 
उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, फलटण यांनी तहसीलदार व गावकामगार 
तलाठी यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ चे पत्राने 
पाठविला होता . तो तहसीलदार फलटण व गावकामगार तलाठी , तरडगाव 
यांनी दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी गावी 
व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता . सदरच्या 
प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना प्रस्तावावर हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत . 

सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १९४७ चे कलम ३२ , पोट 
कलम (३ - अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश , 
पुणे हे मंजूर योजनेतील गट नंबर १४५९ , २२६४ , २२६५ या गटाचा योजना 
दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहेत . 
पुणे , १६ ऑक्टोबर २०१५. 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १९४७ 
क्रमांक कॉन / एकक-४२ ( सातारा)/ एसआर/( कोरेगाव )/ २०१४ . -मौजे 
एकंबे, तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा येथील जमीन एकत्रीकरण योजना 
दिनांक १४ डिसेंबर १९५९ रोजी कायम करणेत आलेली होती आणि महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग -१ पुरवणी पानांक १२३५, वर योजना कायम करण्यात 
आलेबाबतची अधिसूचना दिनांक २४ डिसेंबर १९५९ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. 
सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आवश्यक असल्याची खात्री 
झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे एकंबे, तालुका कोरेगाव , जिल्हा 
सातारा येथील खाते नंबर २२१ व २८३ व जुना गट नंबर ६७६ , नवीन गट 
नंबर ५०७ व जूना गट नंबर ६७७, नवीन गट नंबर ५०८ एकूण २ गटामध्ये 
दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास उपसंचालक , भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश 
पुणे यांनी मान्यता देवून तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा 
अधीक्षक भूमि अभिलेख , सातारा यांचेकडे पाठविणेत आला होता . तो त्यांनी 
पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या 
पत्राने उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, कोरेगाव यांना पाठविला होता . तो 
उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , कोरेगाव यांनी तहसीलदार व गावकामगार 
तलाठी यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ चे पत्राने पाठविला 
होता . तो तहसीलदार कोरेगाव व गावकामगार तलाठी, एकंबे यांनी दिनांक 
४ डिसेंबर २०१४ रोजी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 
प्रसिद्ध केलेला होता. सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना प्रस्तावावर 
हरकती प्राप्त झालेल्या असलेने सदर हरकती/ तक्रारी वर सुनावनी अंती 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी निर्णय घेणेत आलेला आहे. 

सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ , पोट 
कलम ( ३ - अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश , 
पुणे हे मंजूर योजनेतील खाते नंबर २२१ व २८३ व जुना गट नंबर ६७६ , 
नवीन गट नंबर ५०७ व जुना गट नंबर ६७७, नवीन गट नंबर ५०८ एकूण 
२ गटांमध्ये फेरफार करून योजना दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत 
आहेत . 

गिरीश राव , 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख, 

पुणे प्रदेश , पुणे . 
पुणे, ५ ऑक्टोबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ ११ 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ का . क . १५६/ जनसेवा बँक ३८७७/ २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचने 
अन्वये जनसेवा सहकारी बँक लि . , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अटी : 
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
(३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
क्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
श्री . राजू संपत शिंदे 

वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . सुहास भास्कर फडके 

अकौंटंट 
श्री . शिरीष दत्तात्रय रामगुडे 

अकौंटंट 
श्री. सोमनाथ सीताराम ढुमे 

अकौंटंट 
श्री . रमेश ज्ञानेश्वर गजधरणे लेखनिक 

सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , १० सप्टेंबर २०१५. 


हुद्दा 


- " 


4cww. 


- " 


- 


- 


- " 


पुणे . 


आदेश 
जावक क्रमांक कक्ष- ६/ वसुली/ यड्राव अर्बन बँक/ १५६ / सन २०१५ . - मी , राजेंद्रकुमार दराडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर 
विभाग, कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून , यड्राव को - ऑप . बँक 
लि . , यड्राव , तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या निम्नोक्त अधिकाऱ्यास त्यांचे नावासमोर दर्शविलेप्रमाणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), (९), ( १० ), (११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), (१५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
९१ खालील हुकूमनामा व कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी , बँकेस व विशेष वसुली अधिकारी यांना निम्नोक्त अटीस 
अधीन ठेवून बँकेची कर्जवसुली रीतसर व कायदेशीर पद्धतीने करणेसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे बँक हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र अधिकार कालावधीची 

कार्यकक्षा 
पासून पर्यंत 


नाव 


१ श्री . शीतल शिवगोंडा पाटील 


ऑफिसर 


विशेष वसुली अधिकारी व 
विक्री अधिकारी. 
विशेष वसुली अधिकारी व 
विक्री अधिकारी. 


कोल्हापूर व सांगली १/ ४/ २०१५ ३१/ ३/ २०१६ 
जिल्हा. 
कोल्हापूर व सांगली १/ ४/ २०१५ ३१/ ३/२०१६ 


२ 


श्री . विजय गुंडा इरकर 


कॅशियर 


जिल्हा. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवानिवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे, तसेच अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक करीत नसल्याचे निदर्शनास 

आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेणेत येतील . 
( ३) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) ज्या -त्यावेळी शासकीय कोषागारामध्ये भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरची जबाबदारी सर्वस्वी बँक व्यवस्थापनाची राहील . 
( ४ ) तीन सिंहांची राजमुद्रा विशेष वसुली अधिकारी यांनी वापरू नये, तसेच त्यांनी त्यांच्या हुद्द्यामध्ये महाराष्ट्र शासन हे शब्द वापरू नयेत . त्याऐवजी 

महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत हे शब्द नमूद करावेत . 
( ५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम १९६१ शासनाचे ध्येयधोरण , परिपत्रकीय सूचना, शासन निर्णय आणि बँक उपविधी यानुसार 
कामकाज करणेची जबाबदारी वरील वि . व अधिकारी याची राहील. सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वतः जबाबदार असतील . 

राजेंद्रकुमार दराडे, 

विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , 
कोल्हापूर , ३१ मार्च २०१५. 

कोल्हापूर . 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक जिउनिग्रा/ ना . पत / क. -१५६/ अधि .प्रदान/ २९३०/ २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, अरुण पां. काकडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे ( ग्रामीण) या अधिसूचनेअन्वये बारामती 
तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांच्या कार्यालयातील खालील नमूद केलेले अधिकारी यांना 
श्री . शरद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु || , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे या संस्थेची वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३), (५) , (६), ( ७), (९), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान 
होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७) , (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रातील सहकारी वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 
क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुदा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
श्री. नरहरी सोपाना देवकाते विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
टीप :विशेष वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात/ आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून करावा. 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची वसुली अधिकारीपदावरून बदली, नियुक्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या - त्यावेळी शासकीय खजिन्यात 

भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५) नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार राहाल . 
( ६ ) पुढील वर्षासाठी मुदतवाढ संस्थेस आवश्यक वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्यापूर्वी एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावा . 

अरुण पां . काकडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
पुणे , ३१ ऑगस्ट २०१५. 

सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण). 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ का . क. १५६/ संदर्भ क्र . ५६७/ व. अ./ ३९२८/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या अधिसूचनेअन्वये सांगली अर्बन को - ऑप . बँक लि . , सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस 
अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ १३ 


अटी : 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
(२) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
(६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. तसेच प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर 

करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० , नियम १९६१ , शासनाचे ध्येयधोरण , परिपत्रकीय सूचना, शासन निर्णय यानुसार कामकाज करण्याची 
जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वत: जबाबदार राहतील . 

परिशिष्ट 
विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


श्री. भालचंद्र गोपाळ जोशी 
श्री. अमोल भालचंद्र करंदीकर 
श्री . सुहास जगन्नाथ डाळिंबे 

श्री . चारुदत्त दत्तात्रय गलगटे 
पुणे, ११ सप्टेंबर २०१५. 


cww०० 


अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ का . क . १५६/ संदर्भ क्र . ७१६/ ३९९५/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये दि पीपल्स को - ऑप . बँक लि ., इचलकरंजी ( अवसायनात ), जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम 
१५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

परिशिष्ट 
विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी 


श्री. बी . डी. चौगुले 
श्री. एस. डी. पाटील 


व्यवस्थापक 
.. . विशेष वसुली अधिकारी 


7 कोल्हापूर , सांगली, 

सिंधुदुर्ग , सातारा . 


पुणे , ३० सप्टेंबर २०१५ . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 


___ अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ का . क . १५६/ शं. मोहिते पा . बँक/ ४०१४/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँक लि ., अकलूज , तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी : 
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
(२ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
१२ 
श्री . बालाजी तुकाराम कहाळे पाटील 

अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सोलापूर , पुणे, सातारा , सांगली , 

उस्मानाबाद , अहमदनगर, नवी मुंबई, 

व कोल्हापूर जिल्हे. 
पुणे, ३० सप्टेंबर २०१५. 


हुद्दा 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी - ४ / का . क . १५६/ संदर्भ क्र . ६९५/ व . अ./ ४०२५/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या अधिसूचनेअन्वये पलूस सहकारी बँक लि ., पलूस, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अटी : 
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
(२ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
(३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. तसेच प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर 

करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० , नियम १९६१, शासनाचे ध्येयधोरण , परिपत्रकीय सूचना, शासन निर्णय यानुसार कामकाज करण्याची 

जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वतः जबाबदार राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ १५ 


परिशिष्ट 
हुद्दा 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


उपव्यवस्थापक 


- 


" 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 
श्री. जयंतीलाल शांतिलाल शहा 
श्री . ईश्वर कुंडलिक सिसाळ 
श्री . अनिल जयसिंगराव कदम 
श्री . नारायण शिवलिंग सगरे 
श्री . प्रकाश केशव डाके 
श्री. राजू मल्हारी जाधव 
श्री . प्रकाश यशवंत मोरे 
श्री . पांडुरंग शिवाजी पुदाले 
श्री . मानाजी नाथा पाटील 
श्री . चंद्रकांत आण्णा गोंदिल 
श्रीमती रंजना विजय पाटील 
श्री . गजेंद्र श्रीरंग माने 
श्री . अनिल नामदेव घारे 


- 


" 


उपव्यवस्थापक 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
चेकर/ शाखाधिकारी 


- 


" 


- 


" 


सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


पुणे , २८ सप्टेंबर २०१५. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्र . / डीसीबी/ २/ आरआर/ ५६१२/ २०१५. – ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , 
सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवाशा/ जड वा. नि ./ 
२८६/ १५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये दिनांक १० सप्टेंबर 
२०१५ ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ रोजीपर्यंत पंढरपूर शहरात 
वाहतुकीची कोंडीनिर्माण होऊ नये यासाठी सकाळी ७- ०० ते १२ -०० व 
सायंकाळी १६-०० ते २० -०० या वेळेकरिता सर्व प्रकारची जड वाहने 
( एस . टी . बस , खाजगी भाविकांच्या बस, अत्यावश्यक सेवेची वाहने 
खेरीज ) यांना पंढरपूर शहरात १ ) तीन रस्ता , २ ) नवीन सोलापूर 
नाका, ३ ) कॉलेज क्रॉस चौक , ४ ) नवीन कराड नाका, ५ ) लक्ष्मी 
टाकळी बायपास , ६ ) कासेगाव फाटा, ७) अनवली फाटा येथून प्रवेश 
बंद करणेबाबत जड वाहतूक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती . 
सदर अधिसूचना ही पंढरपूर शहरात दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ ते २५ 
सप्टेंबर २०१५ रोजीपर्यंत राबविण्यात आली. सदरच्या अधिसूचनेबाबत 
पंढरपूर शहरातील शाळा, महाविद्यालय , राजकीय पक्ष , सामाजिक 
संघटना, वाहतूक संघटना, रिक्षा-टॅक्सी संघटना व नागरिक यांचेकडून 
कोणत्याही प्रकारच्या हरकती किंवा सूचना आलेल्या नाहीत . तरी पंढरपूर 
शहरातील वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी जड वाहतूक नियमन 
संदर्भात कायमपणे आदेश निर्गमित करावेत , असे माझ्या निदर्शनास 
आणून दिलेले आहे. 

त्याअर्थी मी , तुकाराम मुंढे, जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , मुंबई पोलीस 
कायदा, १९५१ च्या कलम, ३३ (१) ( ब) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पंढरपूर शहरात कायमपणे जड वाहतुकीचे 
नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


( अ) पंढरपूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या जड वाहनाकरिता : 

सकाळी ७-०० ते १२-०० व सायंकाळी १६-०० ते २०- ०० या 
कालावधीत सर्व प्रकारची जड वाहने (एस . टी . बस , खाजगी भाविकांच्या 
बस , अत्यावश्यक सेवेची वाहने खेरीज ) यांना पंढरपूर शहरात (१) तीन 
रस्ता, ( २) नवीन सोलापूर नाका, (३) कॉलेज क्रॉस चौक , (४ ) नवीन 
कराड नाका , ( ५ ) लक्ष्मी टाकळी बायपास , ( ६ ) कासेगाव फाटा , ( ७ ) 
अनवली फाटा येथून प्रवेश बंद करण्यात यावा . 
( ब ) शहराबाहेरून जाणाऱ्या जड- अवजड वाहनांकरिता : 
___ _ पंढरपूर मार्गे ये- जा करणारी जड - अवजड वाहने यांना पंढरपूर 

शहरातून जाणेस पुर्णत : प्रवेश बंद करण्यात यावा . त्यांनी खालील 
दिलेल्या मार्गाचा वापर करावा. 
( १) सोलापूर बाजूकडून येणारी वाहने : 

सोलापूर ते सातारा , अकलूज , माळशिरस, पुणे : तीन रस्ता, 
अहिल्या चौक, नवीन सोलापूर नाका, कौठाळी बायपास मार्गे कॉलेज 
क्रॉस चौक, इसबावी मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

सोलापूर ते कराड : तीन रस्ता, अहिल्या चौक, नवीन सोलापूर 
नाका, कौठाळी बायपास मार्गे कॉलेज क्रॉस चौक , नवीन कराड नाका 
मार्गे कराडकडे जातील . 

सोलापूर ते मंगळवेढा, सांगोला, सांगली, मिरज , कोल्हापूर , तीन 
रस्ता, अहिल्या चौक , नवीन सोलापूर नाका, कौठाळी बायपास मार्गे 
कॉलेज क्रॉस चौक , नवीन कराड नाका, लक्ष्मी टाकळी बायपास मार्गे 
इच्छित स्थळी जातील . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ 


सदरचा आदेश अंमल हा कायमपणे अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

तुकाराम मुंढे ( भा .प्र.से. ), 

जिल्हादंडाधिकारी, 
सोलापूर , १५ ऑक्टोबर २०१५ . 

सोलापूर . 


( २) टेंभुर्णी बाजूकडून येणारी वाहने : 

टेंभुर्णी ते सातारा , अकलूज , माळशिरस, पुणे : - अहिल्या चौक , 
नवीन सोलापूर नाका, कौठाळी बायपास मार्गे कॉलेज क्रॉस चौक , 
इसबावी मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

टेंभुर्णी ते कराड : - अहिल्या चौक , नवीन सोलापूर नाका , कौठाळी 
बायपास मार्गे कॉलेज क्रॉस चौक, नवीन कराड नाका मार्गे कराडकडे 
जातील . 

टेंभुर्णी ते मंगळवेढा, सांगोला, सांगली, मिरज , कोल्हापूर : 
अहिल्या चौक, नवीन सोलापूर नाका, कौठाळी बायपास मार्गे कॉलेज 
क्रॉस चौक , नवीन कराड नाका, लक्ष्मी टाकळी बायपास मार्गे इच्छित 
स्थळी जातील . 
( ३ ) मंगळवेढा, सांगोला बाजूकडून येणारी वाहने : 

मंगळवेढा , सांगोला ते सातारा , अकलूज , माळशिरस , पुणे : 
अनवली फाटा, कासेगाव फाटा , लक्ष्मी टाकळी बायपास, नवीन कराड । 
नाका, कॉलेज क्रॉस चौक, इसबावी मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

मंगळवेढा, सांगोला ते कराड :- अनवली फाटा, कासेगाव फाटा , 
लक्ष्मी टाकळी बायपास कराडकडे जातील . 

मंगळवेढा, सांगोला ते सोलापूर :- अनवली फाटा, कासेगाव फाटा , 
लक्ष्मी टाकळी बायपास , नवीन कराड नाका, कॉलेज क्रॉस चौक , 
कौठाळी बायपास , नवीन बायपास , नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या 
चौक, तीन रस्ता मार्गे जातील . 

मंगळवेढा, सांगोला ते टेंभुर्णी:- अनवली फाटा , कासेगाव फाटा , 
लक्ष्मी टाकळी बायपास, नवीन कराड नाका , कॉलेज क्रॉस चौक , 
कौठाळी बायपास, नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या चौक , टेंभुर्णीकडे 
जातील . 
( ४) कराड बाजूकडून येणारी वाहने : 

कराड रोड ते सातारा, अकलूज, माळशिरस पुणे :- नवीन कराड 
नाका, कॉलेज क्रॉस चौक , इसबावी मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

कराड रोड ते टेंभुर्णी :- नवीन कराड नाका, कॉलेज क्रॉस चौक , 
कौठाळी बायपास , नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या चौक मार्गेटेंभूर्णीकडे 
जातील . 

कराड रोड ते सोलापूर :- नवीन कराड नाका, कॉलेज क्रॉस 
चौक, कौठाळी बायपास, नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या चौक , तीन 
रस्ता मार्गे जातील . 

कराड रोड ते मंगळवेढा, सांगोला :- लक्ष्मी टाकळी बायपास , 
कासेगाव फाटा मार्गे जातील . 
( ५) अकलूज , माळशिरस , पुणे बाजूकडून येणारी वाहने :-- 
__ अकलूज, माळशिरस , पुणे ते सोलापूर :- इसबावी , कॉलेज क्रॉस 
रोड , कौठाळी बायपास, नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या चौक , तीन 
रस्ता मार्गे सोलापूरकडे जातील . 

अकलूज , माळशिरस, पुणे ते टेंभुर्णी: - इसबावी, कॉलेज क्रॉस 
चौक , कौठाळी बायपास, नवीन सोलापूर नाका, अहिल्या चौक मार्गे 
टेंभुर्णीकडे जातील. 

अकलूज माळशिरस पुणे ते कराड :- इसबाबी, कॉलेज क्रॉस 
चौक , नवीन कराड नाका, लक्ष्मी टाकळी बायपास कासेगाव फाटा , 
अनवली फाटा मार्गे जातील. 


पोलीस सह- आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे जे ज्या 
वॉर्डाचे मतदार नाहीत, त्यांनी त्या वॉर्डात न थांबणेबाबत आदेश. 

जावक क्रमांक वि. शा./निवडणूक/६७१५ / २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि 
२०१५/ प्र.क्र . १६/ का -८ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये माहे 
नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ०८ जिल्ह्यांतील 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूक व पोट- निवडणुकांसाठी निवडणूक 
कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे . दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ पासून 
आचारसंहिता लागू झालेली आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील बहुली ग्रामपंचायत 
वॉर्ड क्रमांक २ साठी ०१ मतदान केंद्रावरील ०१ बूथवर दिनांक 
२८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मतदान होणार आहे. 

निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४ / 
आय. एन . एस . टी ./ २००७/ पी . एल . एन .- १ , दिनांक ८ जानेवारी २००७ व 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान 
प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या 
वॉर्डातील मतदार नसतील तर त्या वॉर्डात थांबणेबाबत प्रतिबंध करणेबाबत 
सूचना दिलेल्या आहेत . 
___ मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी सार्वजनिक 
शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये 
यासाठी सर्व राजकीय व्यक्तींना किंव राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्या वॉर्डात थांबणेस / 
वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली 
आहे. 
__ त्याअर्थी, मी, सुनील रामानंद, पोलीस सह- आयुक्त , पुणे शहर या 
आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ मधील 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की, बहुली, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड क्रमांक २, सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ 
साठी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २०१५ रोजी १८. ०० वाजेपासून ते मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे . 
(१ ) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती 

ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत , त्या वॉर्डात थांबणेस/वास्तव्य करण्यास 
प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 


२४ 


सुनील रामानंद, 
पोलीस सह - आयुक्त , 

पुणे शहर. 


पणे शहर. २४ ऑक्टोबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ १७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) 

क्रमांक / डीसीबी/ २/ प्र. क्र . १/ ५५३४/ २०१५.- -- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रशासन / 
७०६५/ २०१५, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये सोलापूर ग्रामीण 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच 
समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे 
यासाठी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, सकाळी ८ .०० वाजलेपासून पुढे 
१५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७ (३ ) चे आदेश लागू करणे 
निकडीचे असलेचेमाझे निदर्शनास आणून दिले आहे ; 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी रात्रौ २० .०० वाजता संपुष्टात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे 
हद्दीत दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, सकाळी ८. ०० वाजलेपासून पुढे 
१५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट, कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणेस 
गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये मला 
प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रमेश चव्हाण, प्रभारी अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत ( पोलीस 
आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे 
सकाळी ८. ०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या रात्री 
२० . ०० वाजेपर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी 
घालत आहे. 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना 
लागू होणार नाही . तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 
पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्वपरवानगी दिली आहे, 
अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे 
हद्दीत दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, सकाळी ८.०० वाजलेपासून पुढे 
१५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट, कलम ३७ ( ३) चे आदेश लागू करणेस 
गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 
___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये मला 
प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रमेश चव्हाण, प्रभारी अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत (पोलीस 
आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून ) दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजीचे सकाळी ८. ०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ 
रोजीच्या रात्रौ २० . ०० वाजेपर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र 
येण्यास बंदी घालत आहे. 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना 
लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 
पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे , 
अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर, १५ ऑक्टोबर २०१५. 


सोलापूर , ३० सप्टेंबर २०१५. 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) 

क्रमांक/ डीसीबी/ २ /प्र. क्र . १/ आरआर/ ५९२०/ २०१५. -- ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
प्रशासन/ ७४२४/ २०१५ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता, व सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९५१ कलम ३७ ( १) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे 
असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या 
आदेशाचा अंमल दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता 
संपुष्टात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे 
हद्दीत दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, सकाळी ८. ०० वाजलेपासून पुढे 
१५ दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम ३७ (१) चे आदेश लागू 
करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ कलम ३७ (१ ) ( अ ते फ) 
अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रमेश चव्हाण , 
प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या 
हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन 
करणे, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे सकाळी ८ . ०० वाजलेपासून 
ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या रात्रौ २० .०० वाजेपर्यंत मनाई 
करीत आहे . 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) 

क्रमांक / डीसीबी/ २/ प्र. क्र . १/ ५९२१/ २०१५.- -- ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन/ 
७४२३/ २०१५, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सोलापूर ग्रामीण 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच 
समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे 
यासाठी दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी, सकाळी ८ . ०० वाजलेपासून 
पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट, कलम ३७ (३ ) चे आदेश लागू करणे 
निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे; 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी रात्रौ २० . ०० वाजता संपुष्टात येत आहे, 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७ - १३, शके १९३७ 


( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठी किंवा झेंडा लावलेली 

काठी किंवा शरीरास इजा करण्याकरिता वापरता येईल अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, आणणे , दगड अगर तत्सम वस्तू, शस्त्रे 

हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 
( ब) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे . 
( क) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ड ) सार्वजनिक घोषणा करणे. 
( इ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर नीति विरुद्ध 

निरनिराळ्या जाती जमातींच्या भावना दुखावल्या जातील, त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडेनिर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे 
अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 


या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार 
बजाविताना उपरनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी , पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक 
यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द 
वगळून ) अंमलात राहील . सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 

रमेश चव्हाण , 

प्र . अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सोलापूर , १५ ऑक्टोबर २०१५ . 

सोलापूर . 


अधिसूचना 
जावक क्रमांक ना .बँका/ डी -४ / का . क . १५६/ संदर्भ क्र . ५२७/व. अ./ ४१७७/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या अधिसूचनेअन्वये डॉ. आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पेठ वडगाव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी : 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. तसेच प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर 

करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० , नियम १९६१, शासनाचे ध्येयधोरण , परिपत्रकीय सूचना , शासन निर्णय यानुसार कामकाज करण्याची 
जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वतः जबाबदार राहतील . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


असि. जनरल मॅनेजर 


cw-०० 


मॅनेजर 


श्री. महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी 
श्री . सतीश महादेव वडेर 
श्री . विश्वास महादेव सावंत 
श्री . शीतल विलासराव पाटोळे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली, 
सोलापूर , सातारा, 
सिंधुदुर्ग जिल्हे . 


मॅनेजर 
डेप्युटी मॅनेजर 


सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ ते नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७ - १३ , शके १९३७ १९ 


उपविगीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक फौजदारी/ कावी/ ५८५/ २०१५ दुरुस्ती. - तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले स्त्री /पुरुष हे आकस्मिकरित्या 
मयत झाले असून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे 
उपविभाग , पुणे यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल सादर केला होता . सदर अहवालातील मयतांची जाहीर नोटीस 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक जुलै २ ते ८, २०१५ रोजी पृष्ठ क्रमांक १११ ते १२४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती 
करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . 

याऐवजी 

असे वाचावे 
मृत्यूचा दिनांक 

मृत्यूच्या दिनांकातील दुरुस्ती 
१ 
४८७ अरुण सखाराम कडूस 

४ / ४ / २०१५ 

१८ / ८ / २०१४ 


नाव 


सोनप्पा यमगर, 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 

पुणे उपविभाग, पुणे. 


पुणे , ८ ऑक्टोबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COM 
POUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


